महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक : बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ३ 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
१०वा मजला, संकुल इमारत, 
जी. टी. रुग्णालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०२.०२.२०२०. 


प्रति, 
सचिव, (बांधकामे) 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 


मंत्रालय, मुंबई. 
विषय : सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेडानामध्ये व माहे डिसेंबर, 
२०२० च्या पुरवणी मागणीद्वारे मंजुर करण्यात आलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 
महादेय, 


सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अखत्यारीत बांधकामासाठी मंजुर असलेल्या नियतव्ययापैकी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनामध्ये व माहे डिसेंबर, २०२० च्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये कामनिहाय निधी मंजुर करण्यात 
आलेला आहे. सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे आरोग्य संस्था निहाय निधी सार्वजनिक 
बांधकाम विभागास पुढीलप्रमाणे हस्तांतरीत करण्यात येत आहे. 


(रु. हजारात) 
अ.क्र. मुख्य लेखाशिर्ष हस्तांतरीत 
निधी 
३ | अनुशोषांतर्गत ग्रामीण रुग्णालये बांधकामे १६०३७६ 
लेखाशिर्ष लेखाशिर्ष ४२१०- वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 


यावरील भांडवली खर्च 
०४- सार्वजनिक आरोग्य 
१०४- सामुहिक आरोग्य केंद्र -- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 
राज्य योजनांतर्गत योजना 
प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी योजना-इमारती 
(00)(09) मोठी बांधकामे (४२१० ०१४१) 


शासन पत्र क्र.बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ३ 


सदर निधी सोबत जोडण्यात आलेल्या कामासाठीच वितरीत करण्यात यावा. सदर निधी 
दुसर्‍या कामावर खर्च करावयाचा झाल्यास सार्वजनिक आरोग्य विभागाची परवानगी घेण्यात यावी. 
विभागाच्या परवानगी शिवाय इतर कोणत्याही कामावार खर्च करण्यात येवू नये. 


सदर शासन पत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०१०४१२०२२२४६१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 
Kadam Patil 


Ro S h a n | DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 


D i n e S h st=Maharashtra, 


2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d44ae 
02d12f2c1313143ad8376755d0e815 


Ka d a mM Pp a t | | reas cn=Roshani Dinesh 


Date: 2021.02.02 16:49:43 +05'30' 


(रो.दि. कदम पाटील) 
अवर सचिव.महाराष्ट्र शासन , 
प्रत, 
१) आयुक्त आरोग्य सेवा.मुंबई ,आरोग्य भवन , 
२) संचालक ,आरोग्य सेवा १-मुंबई 
३) संचालक ,आरोग्य सेवा २ -पुणे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन पत्र क्र.बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१९७/आरोग्य 3 


प्रपत्र "अ" 
रु. हजारात 
कामाची 
अ.क्र कामाचे नाव अंदाजित किंमत वितरीत निधी 
अंदाजित किंमत 
४२१९००१९४१ सार्वजनिक आरोग्य (प्रादेशिक असमतोल दूर 
करणे ) 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, ढेबेवाडी,जिल्हा 
1 30000 6186 
सातारा. 
; ग्रामीण रुग्णालय, मेढा, ता. जावळी जिल्हा सातारा येथील मुख्य sae son 
इमारतीचे उर्वरीत बांधकाम (जुलै २०१८) 
कोथरुड, जिल्हा सांगली येथे ग्रामीण रुग्णालय, मुख्य इमारतीचे 
3 बांधकाम, शबपरिक्षा, जनित्र कक्ष ब इतर अंतर्गत कामे. (जुलै- 60042 1088 
2015) 
ग्रामीण रुग्णालय, बेळंकी, जि. सांगली येथील मुख्य इमारत बांधकाम 
4 Sa 155800 20000 
( २०२०) 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, करकंब,जिल्हा 
5 30000 3478 
सोलापूर 
शशि ग्रामीण रुग्णालय, घोडेगाव जिल्हा अहमदनगर येथील मुख्य ee दात 
इमारत व निवासस्थान बांधकाम (जूलै २०१८) 
ग ग्रामीण रुग्णालय चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील मुख्य re ar 
इमारत बांधकाम 
ग्रामीण रुग्णालय, पाचोरा जि. जळगाव येथील इमारत बांधकाम 
poe ke 146700 20000 
(HEART २०२०) 
मुख्य इमारतीचे बांधकाम. ग्रामीण रुग्णालय,जमना, ता. 
ee । 29732 5792 
अक्कलकुवा,जिल्हा नंदूरबार. 
ग्रामीण रुग्णालय, नटावद जि. नंदुरबार येथील मुख्य इमारत 
10 2499 1249 
दुरुस्ती 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, फुलंब्री जिल्हा 
11 आगार 30000 154 
ह कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, ता ane 
बाभळगाव,जिल्हा लातूर. 
माजलगाव जिल्हा बीड येथील ग्रामीण रुग्णालय येथे 
13 2987 2978 


निवासस्थानांचे बांधकाम करणे. जुलै २०१७ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन पत्र क्र.बीजीटी - २०२०/प्र.क्र.१९७/आरोग्य ३ 


14 | शासकोय नर्सिंग स्कुल बाभळगाव येथील बांधकाम (जुलै २०१८) 1405 404 
कर्मचारी निवासस्थान बांधकाम ग्रामीण रुग्णालय, मोताळे,जिल्हा 

15 30000 1244 
बुलढाणा. 
ग्रामीण रुग्णालय,अनसिंग जि. वाशिम येथील इमारत बांधकाम 

16 फेब्रुवारी 133252 20000 
(फेब्रुवारी २०२०) 
ग्रामीण रुग्णालय, लाखनी, ता.लाखनी, जिल्हा भंडारा येथील मुख्य 

17 ase 16300 6312 
इमारत ी 
ग्रामीण रुग्णालय बल्लारपूर जिल्हा चंद्रपूर रस्त्यावरील दिवाबत्ती 

18 492 491 
लावणे 
एकूण 160376 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


